"छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी)",पुणे या कंपनीच्या 
मुख्यालयाच्या इमारत बांधकामास सन २०२१-२२या 
अर्थिक वर्षाकरीता अनुदान वितरीत करण्याबात. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : पूरक २०२०/प्र.क्र.६६/का.१४२५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ :- (१) महसुल व वन विभाग शासन ज्ञापन क्र. जमीन ३४२०/६६६/प्र.क्र.१२४/ज-५ 
दि.२३/४/२०२१ 
(२) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.सारथी २०२१/प्रक्र.७०/का.१४२५ दि.१ जुले २०२१ 
(३). व्यवस्थापकीय संचालक,छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी),पुणे यांचे पत्र.क्र.सारथी,पुणे/मुख्याळय इमारत बांधकाम-२३९/२०२१-२२ 
दि.२९/७/२०२१ 


शासन ज्ञापन :- 
महसुल व वन विभाग झासन ज्ञापन क्र. जमीन ३४२०/६६६/प्र.क्र.१२४/ज-५ दि.२३/४/२०२१ 

अनुसार "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)",पुणे या कंपनीच्या 
मुख्यालयाच्या इमारत बांधकामाकरीता मौजे भांबुर्डा, शिवाजीनगर , पुणे येथील टिपी-१ मध्ये नगर भूमापन 
क्र.१७३-ब/१ मधील ४१६३ चौ.मी.इतकी जागा झालेय शिक्षण विभागाकडुन "छत्रपती शाहू महाराज 
संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी),पुणे"या कपंनीस दिनांक ३०/०४/२०२१ रोजी हस्तांतरीत 
करण्यात आलेली आहे. या जागेवर "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी),पुणे" या कपंनीच्या मुख्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी खर्चाच्या अंदाजपत्रकास व 
शासकीय इमारतीच्या बांधकामास मंजुरी देणे बाबत स्थापीत उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दिनांक ३०/ 
०६ / २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या मान्यतेप्रमाणे रुपये ४२,७०,००,०००/- 
(रुपये बेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास नियोजन विभाग शासन 
निर्णय क्र. सारथी २०२१/प्रक्र.७०/का.१४२५ दि.१/७/२०२१ अन्वये " प्रशासकीय मान्यता" देण्यात आली 
आहे. 

२. नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र सारथी २०२१/प्रक्र.७०/का.१४२५ दि.१ जुले २०२१ अन्वये 
"छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी),पुणे" या कंपनीच्या मुख्यालयाच्या 
इमारत बांधकामासाठी रुपये ४२,७०,००,०००/-(रुपये बेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष फक्तोदेण्यात आलेल्या 
प्रशासकीय मान्यते अनुसार व वित्तीय अधिकार अधिनियम १९७८ भाग पहिला उप विभाग ५ अ.क्र.१ 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम "पुस्तिकेतील" परिच्छेद क्रमांक १३४ अट क्र.९ मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे 
१०:३०:३०:३० प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक असल्याने प्रशासकीय मान्यता दिलेली रुपये 
४२,७०,००,०००/-(रुपये बेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष फक्त) पैकी रु.५.००कोटी इतका सन 2029-22 या 
आर्थिक वर्षात या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पूरक २०२०/प्र.क्र.६६/का.१४२५ 


३. "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)",पुणे या कपंनीच्या 
मुख्यालयाच्या इमारतीचे बांधकामासाठी होणारा खर्च हा खाली नमूद केलेल्या लेखाश्ीर्षांतर्गत उपलब्ध 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक sil - 2 

2224 अनुसूचित जाती - अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्यांक 

यांचे कल्याण 

०३ मागास वर्गाचे कल्याण 

१०२ आर्थिक विकास 

०१" मराठा, कुणबी, कुणबी - मराठा व मराठा - कुणबी " यांचे कल्याण 

(०१) (09) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, 

(सारथी) (कार्यक्रम) 

(दत्तमत) (2224F 429) 

34 - भांडवली मत्त्याच्या निर्मिती करिता अनुदान 


उक्त लेखाशिर्षातंर्गत होणाऱ्या खर्चाकरीता "मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,(0/॥90) "छत्रपती 
शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)",पुणे हे "आहरण व संवितरण अधिकारी 
",राहतील तसेच व्यवस्थापकीय संचालक, "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी)",पुणे हे "नियंत्रक अधिकारी " राहतील व" आहरण व सवंतिरण अधिकारी" हे नियोजन 
विभागास विहित मुदतीत "उपयोगिता प्रमाणपत्र"्सादर करण्यास जबाबदार राहतील. 
४. वित्तविभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क.३०१३ दि.९/८/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने हे ज्ञापन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे शासन ज्ञापन उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०८२०१६१५००६८१६ असा आहे. हे शासन ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Deepak Shivajirao 


Desai 
(दी.शि.देसाई) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

. मा.उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री नियेजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र १, (लेखापरीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी), पुणे 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०. वरिष्ठ स्वीय सहायक अ.मु.स.(नियोजन) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 


Cc WwW A -5 


on ७ O&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


